महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) 
अधिनियम, २०२४ निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० 032, 
तारीख: ०३ एप्रिल, २०२४ 


संदर्भ : - 
१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०२४ 


प्रस्तावना - 

वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा 
निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्‍त - शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्‍त - क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सह सचिव / उप सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ) यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित 
झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक ई - २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ००१, 

a संचालन व प्रशासन (00) (00) (09) नगरपालिका शाळा आयुक्‍त (शिक्षण) sic, 
मंडळांचे / जिल्हा परिषदांचे प्रशासकीय अधिकारी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे : 
(22020092) 

2202, सर्वसाधारण शिक्षण, 09 प्राथमिक शिक्षण, १०४, आयुक्‍त 
ee eee आयुक्‍त (शिक्षण) 
२ | निरीक्षण (00) (०० (09%) UT शाळांची तपासणी महाराष्ट्राज्य ८३२१७ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(22020024) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी 

ी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१५) प्राथमिक झाळा आयुक्‍त (शिक्षण) प 
तपासणीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२००४८) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, डा 
व aa आयुक्‍त (शिक्षण) 
४ | शिक्षक प्रशिक्षण (०१) शि प्रशिक्षण (०१) (09) महाराष्ट्रराज्य ८७७०८ 
कणझास महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
fr महाविद्यालये (2202005 §) 


पृष्ठ १७ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 
शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ eee 
Seat ee poner ग आयुक्‍त (शिक्षण) 
५ | महाविद्यालयांना सहाय्य (02) (09) अशासकीय महाराष्ट्र राज्य ४७२३२१ 
oe महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
fr. कनिष्ठ महाविद्यालयांना परिरक्षण अनुदाने 
(२२०२००८४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 
: शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) वया 
महाविद्यालयांना सहाय्य (०२) (०४ शिक्षकांच्या | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रशिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (२२०२०११९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०२, आयुक्त 
अंशॉसंकीयं प्राथमिक शाळांना सहाय्य आयुक्‍त (शिक्षण) 
७ ।अडासकीय प्रा झाळांना , (00) (00) (09) महाराष्ट्रराज्य ७०१५२ 
ee शाळांना सहाय्य महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अझासकीय UT शाळांना सहाय्य (२२०२०१६४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा| आयुक्‍त (शिक्षण) 
८ ae a ee 9388219308 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 
अनुदाने (२२०२०१७३) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी 
व जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (१४) महाराष्ट्र जिल्हा आयुक्‍त (शिक्षण) sauce 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने (२२०२०१८२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९१, 
fe स्थानिक संस्थांना सहाय्य (09) इतर स्थानिक संस्थांना आयुक्‍त (शिक्षण) ग. 
छ मुंबई 
अर्थसहाय्य (०१) (09) मुंबई महानगरपालिकेस अनुदान | महाराष्ट्र राज्य, पुणे : 
(220209849) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, 09 प्राथमिक शिक्षण, १०३, 
* व प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०३) आयुक्‍त (शिक्षण) पा 
इतर स्थानिक संस्थांना अनुदाने (०३) (०२) इतर । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
VIP संस्थाना अनुदाने (२२०२०२०८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
००१, संचालन व प्रशासन (00) (०१) महाराष्ट्र राज्य आयुक्‍त (शिक्षण) 
१२ त व आ आय न महेश ष्ट राज्य २३१६३ 
AT व उच्च मा शिक्षण मंडळ महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२०२६२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ey 
शाळांची आयुक्‍त Cd क्षण) 
१३ | १०१, निरीक्षण (०१) माध्यमिक शाळांची तपासणी (०१) | उकल (RTM) ३०५९३८ 


(०१) माध्यमिक शाळांची तपासणी (२२०२०२७१) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
as १०७, शिष्यवृत्त्या (०१ माध्यमिक शाळांमधील आयुक्‍त (शिक्षण) हर 
शिष्यवृत्त्या (०१) (०१) ग्रामिण भागातील प्रज्ञावंत | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्त्या (२२०२०३४२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
१०७, शिष्यवृत्त्या (०१) माध्यमिक शाळांमधील | आयुक्‍त (शिक्षण) 
१ शिष्यवृत्त्या खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती महाराष्ट्र राज्य ३१३५० 
त्त्या (०१) (०२) खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (पूर्व | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
माध्यमिक शाळा) (२२०२०३५१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
शिष्यवृत्त्या यारा कात | कत (शिक्षण) 
१६ | १०७, त्त्या (०३) त्त्या (०३) (०१) कनिष्ठ eee ae goo 
शिष्यवृत्त्या महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालयातील शिष्यवत्त्या (२२०२०३७१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
शिष्यवृत्त्या शिष्यवृत्त्या pce आयुक्‍त (शिक्षण) 
१७ | १०७, त्त्या (०३) त्त्या (०३) (०२) प्रज्ञावंत महाराष्ट्र शेज्य ४५४५ 
ono सहाय्य महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विद्या सहाय्य (२२०२०३८९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
see eS मुलांसाठी व आयुक्‍त (शिक्षण) 
१८ | १०९, माध्यमिक शाळा (००) (09) मुलांसाठी व महाराष्ट्रराज्य ५७३७०.१५ 
मुलींसाठी शासकीय माध्यमिक महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मुलींसाठी शासकीय मा शाळा (२२०२०४२२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अजझासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ a 
महाविचालयोता. Gere ss आयुक्‍त (शिक्षण) 
१९ | महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०१) सर्वसा' sates OH १०९३६३९६५ 
cae a राहायक अनुदार महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मा शाळांना सहायक अनुदान (दत्तमत) 
(२२०२०४४२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
व ११०, अशासकीय माध्यमिक ser व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) प 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०२) इतर खर्च (जिल्हा | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
परिषदांना अभिकरण खर्च) (२२०२०४५१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक sear व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) 
२१ महाविद्यालयांना सहाय्य पर्वा क सान महाराष्ट्र राज्य ५४७८५४ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांना सहायक अनुदान (२२०२०४६९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ रका 
esa हाच्या रबी पोत त आयुक्‍त (शिक्षण) 
२२ | महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०४ अशासकीय कनिष्ठ महाराष्टरशाव्य १९०४२७४४ 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (दत्तमतो 
(२२०२०४७८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
वा ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ | आयुक्त (शिक्षण) ग 
७८ 


महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (०९) सैनिकी झाळांना 
सहायक अनुदान (२२०२०५०२) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) 
२४ ease पाहाती a १८१४७२० 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (0) अशासकीय कनिष्ठ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महाविद्यालयांना सहायक अनुदान (२२०२०५११) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (००) (०१) भूतपूर्व शासकीय 
माध्यमिक शाळांकरिता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व आयुक्‍त (शिक्षण) 
२५ dara eee महाराष्ट्र राज्य १७०५९०० 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने 
(२२०२०५३१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना (००) (०२) भूतपूर्व शासकीय कनिष्ठ आयक 
महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट वा वागत आयुक्‍त (शिक्षण) 
२६ | महाविद्यालयांसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत महाराष्ट्र राज्य, पुणे १०३१५२ 
= 
समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये प 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०५४९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (००) (०३) माध्यमिक आयुक्‍त (शिक्षण) 
२७ क्षणाकरिता इतर स्थानिक संस्थांना सहायक महाराष्ट्र राज्य २३२९१६५ 
Br इतर स्थानिक संस्थांना सहायक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अनुदाने (२२०२०५५८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, १९६ 
चा जिल्हा परिषदाना सहाय्य, (००) (०५) कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) गत 
महाविद्यालयांसाठी इतर स्थानिक संस्थांना सहायक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अनुदाने(२२०२०५७६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
उतर ची ener येत्या आयुक्‍त (शिक्षण) 
२९ | Coo, इतर खर्च (00) (03) अशासकीय विशेष संस्थांना महाराष्ट्र राज्य १००० 
सहाय्य महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सहाय्य (२२०२०६७४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, ८००, 
इतर खर्च (००) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत आयुक्‍त 
अधिनियम व्या त्या aqy| आरक्त (शिक्षण) 
३० | समिती , १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये गहाळ ज्या यी ५०३७२ 
परिषदांना ९)₹ 5 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (इतर प्रौढ शिक्षण ञ 
कार्यक्रम) (२२०२०९८८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, २००, आयुक्‍त 
ea ns आयुक्‍त (शिक्षण) 
३१ | इतर प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम (००) (०१) राज्य प्रौढ शिक्षण महाराणा Te ३२०२६ 
ae es महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कार्यक्रम (२२०२१०२६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०५ भाषा विकास, १०३ आयुक्‍त 
ae a re आयुक्‍त (शिक्षण) 
३२ | संस्कृत शिक्षण (००) (०१ मा शाळांमध्ये भारत महाराषर राज्य पुण १५२ 
= 
सरकारची शिष्यवृत्ती (22029082) व 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०५ भाषा विकास, १०३ आयुक्‍त 
संस्कृत — आयुक्‍त (शिक्षण) 
३३ । संस्कृत शिक्षण (०० (02) पाठझाळा व संस्कृत १००० 


विकासाकरिता अनुदाने (२२०२ १०७१) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, — 
east जे GSTES eae ' गणा (शिक्षण) 
३४ । संचालन व प्रशासन (००) (०१) शिक्षण संचालक sere tS ४३५९१९ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(दत्तमत) (२२०२१०९१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००३, वया 
नंत ते nee आयुक्‍त (शिक्षण) 
३५ | प्रशिक्षण (०१) शि. प्रशिक्षण (०१) (०१) शि महाराष्ट्रराज्य ३४५०९४ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रशिक्षण (२२०२१११५) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण Yow, वडा 
शिष्यवृत्त्या सैनिकी . आयुक्‍त (शिक्षण) 
३६ TH (००) (०१) सैनिकी शाळा व महाविद्यालये महाराष्ट्र राज्य ८० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२११९८) 

a5 2202, सर्वसाधारण Pe, ८०, सर्वसाधारण १०७, आयुक्‍त (शिक्षण) शिंका 
शिष्यवृत्त्या (००) (०२) इतर विशेष शाळा (२२०२१२०४) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण Yow, a 

शिष्यवृत्त्या क या या. laa (शिक्षण) 
३८ त्तया (००) (०७ आर्थिकदृष्टया ल क ae २५० 
थ्यांना गुणवत्ता झिष्यवृत्ती महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विद्या! गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (२२०२१२५१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, १०८, आयुक्त (शिक्षण) 

38 ee न HERTS महो १२७३१ 
परीक्षा (००) (०१) शासकीय परीक्षा मंडळ (२२०२१३११) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, — 

इतर खर्च (09) sae wa sia Gare | oe (शिक्षण) 
४० | इतर खर्च (०१) इतर खर्च (०१) (०१) शासकीय BY महाराष्ट्रराज्य ४३२९ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२१३३१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 

ग इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (०६) प्राथमिक शिक्षकांच्या आयुक्‍त (शिक्षण) ‘iG 
मुलांना मोफत शिक्षण (अर्थोपाय अग्निमाशी समायोजन) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे ’ 
(22029828) 

2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (०७ इतर खर्च (जिल्हा आयुक्त (शिक्षण) 

४२ परिषदांना अभिकरण खची (अर्थोपाय अग्निमाशी । महाराष्ट्र राज्य १२९ 
परिषदांना अभिकरण खची ( अग्निमाशी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
समायोजन) (२२०२१४३८) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (११) ज्यांचे किंवा ज्यांच्या 
पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १५,००० पेक्षा अधिक आयुक्‍त (शिक्षण) 

03 अशा पर्यत महाराष्ट्र राज्य ५०० 
नाही अशा इयत्ता दहावी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विद्यार्थ्यांना (मुलांना फी माफी (अर्थोपाय अग्निमाशी 
समायोजन) (२२०२१४७४) 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (१२) इतर खर्च (जिल्हा | आयुक्त (शिक्षण) 

४४ ।परिषदांना अभिकरण खर्ची (अर्थोपाय अग्निमाशी | महाराष्ट्र राज्य, पुणे सड 
समायोजन) (२२०२१४८३) 

” 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, आयुक्‍त (शिक्षण) शा 

] ] 


इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (१५) माजी सैनिकांच्या 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
मुलांना शैक्षणिक सवलत (अर्थांपाय अग्निमाशी 
समायोजन) (२२०२१५०९) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
व इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (१६) इतर खर्च (जिल्हा आयुक्त (शिक्षण) = 
परिषदांना अभिकरण खर्च) एअर्थोपाय अग्निमाशी । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
समायोजन) (२२०२१५१८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, डा 
इतर खर्च याग की आयुक्‍त (शिक्षण) 
४७ | इतर खर्च (०३) न्यायाधिकरणे (03) (०१) शाळा गह या ३७२०३ 
न्यायॉविकरी महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
न्यायाधिकरणे (२२०२१६१६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, डा 
ama संक mee आयुक्‍त (शिक्षण) 
४८ | इतर खर्च (०२) संकीर्ण (02) (२२) शिक्षक प्रतिष्ठानास पहा या २० 
asia महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अठादान (२२०२२२६५) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, Loo, आकि 
इतर खर्च वी गी! आत वी को (शिक्षण) 
४९ | इतर खर्च (०२) संकीर्ण (02) (०१) आदर्श शि महाराष्ट राज्य ७६०० 
पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पुरस्कार (दत्तमत) (२२०२२२९२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
१०७, शिष्यवृत्त्या (०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (०२) (09) आयुक्‍त (शिक्षण) 
Yo sare Siac महोया त सय ३९११० 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
सप्रयोजन अनुदाने (उच्च माध्यमिक शाळा) 
(२२०२२३१८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, तां 
इतर खर्च ककी वतत वात | णि (शिक्षण) 
५१ | इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (१७) इयत्ता बारावीपर्यंत dene वावग २००० 
मुलींना महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मुलींना मोफत शिक्षण (२२०२२५२३) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, (०४) 
अवर्षणग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी| आयुक्त (शिक्षण) 
१२ | (०४) (09) अवर्षणग्रस्त खेडयातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा | महाराष्ट्र राज्य, पुणे ae? 
फी माफी / फी ची प्रतिपूर्ती (२२०२२५८८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, ग 
५३ | इतर खर्च (०२) WHT (०२) (०३) आदर्श स्त्री शिक्षिका की — 
पुरस्कार (22022662) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (०२) (४२) माध्यमिक व उच्च 
gy | माध्यमिक ame, तसेच fermen) आयुक्त (शिक्षण) iso 


पदविकाविद्याळलयातील अध्यापकांच्या व अध्यापकेत्तर 
कर्मचारी वर्गाच्या मुलांना मोफतशिक्षण (२२०२२९२६) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, — 
रवात पगारात अमिक आयुक्‍त (शिक्षण) 
५५ | संचालन व प्रशासन (००) (०४ प्रा शिक्षण महाराष्ट्रराज्य २४२०१ 
रतत महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक (२२०२३०३८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, — 
cae ad सॅकोगे as आयुक्‍त (शिक्षण) 
५६ | इतर खर्च (०२) संकीर्ण (02) (४४) विद्या Sau का आजला, १०००० 
पर्यंत Ae). कु 
दहावी पर्यंत मोफत शिक्षण (२२०२३०५६) 3 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण (०६) 
राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी अपघात विमा योजना (०6) आयुक्‍त (शिक्षण) 
49 —— १०००० 
(०२) राज्यातील विद्या अपघात विमा योजना | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२३१०९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, (०५) 
ae [aes स्थानिक संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाच्या| आयुक्‍त (शिक्षण) गावात 
४८ | विस्तारासाठी अनुदान (०५) (०४) खाजगी प्राथमिक । महाराष्ट्र राज्य, पुणे ह 
शाळांना अनुदान (२२०२३२६१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ | आयुक्‍त (शिक्षण) 
द्र महाविद्यालयांना सहाय्य अशासकीय । महाराष्ट्र राज्य २९१६८५६ 
महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (११ नवीन अज्ञासकीय । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
माध्यमिक शाळा उघडणे (२२०२३३६१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
११०, अशासकीय माध्यमिक झाळांना व कनिष्ठ sare 
ee es see शि (शिक्षण) 
६० । महाविद्यालयांना सहाय्य (cc) (92) अशासकीय महाराष्ट्र राज्य १२३२५०० 
व्यतिक मध्ये जादा तुकडया उघडणे महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मा्‌ शाळांमध्ये जादा तुकडया उघडणे 
(२२०२३३७९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, 
न ११०, अशासकीय माध्यमिक झछाळांना व कनिष्ठ आयुक्‍त (शिक्षण) यी 
महाविद्यालयांना सहाय्य (०० (93) माध्यमिक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांमधील पुस्तक पेढी (२२०२३६७३) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, 
= इतर खर्च (02) संकीर्ण (02) (४६) आदिवासी क्षेत्रातील आयुक्‍त (शिक्षण) re 
उत्कृष्ट कामासाठी शिक्षकांना राज्य पुरस्कार | महाराष्ट्र राज्य, पुणे : 
(२२०२३६८२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
a जिल्हा परिषदांना सहाय्य (09) प्राथमिक शिक्षणासाठी आयुक्‍त (शिक्षण) ee 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (09) (०७) केंद्रीय प्राथमिक | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शाळांची आस्थापना (२२०२३७०८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, 
व जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी आयुक्त (शिक्षण) वा 
१८ 


जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०८) गट निवासी 
प्राथमिक शाळा (२२०२३७१७) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०३, 
प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) eee 
aoe ey ae ता तारा आयुक्‍त (शिक्षण) 
६५ | UT शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (09) महाराष्ट्र राज्य, पुणे ९५०००० 
धानमंत्री ww 7 
(१५) प्र पोषण ated निर्माण (पीएम-पोषण) 3 
(केंद्र हिस्सा) (2202320) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०३, 
प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) ताता 
मल की मड eae आयुक्‍त (शिक्षण) 
६६ प्रा शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) HERTS ero, यी ६००००० 
धानमंत्री Ae. र 
(१६) प्र पोषण stadt निर्माण (पीएम-पोषण) 3 
(राज्य हिस्सा) (22023694) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
इतर खर्च (०२) संकीर्ण (02) (vo) अल्पसंख्याक | आयुक्‍त (शिक्षण) 
६७ र्थ्यांना द ier _ शिष्यवृत्ती कंद्र पुरस्कृत महाराष्ट्र राज्य १००० 
विद्याः -पूर्व शिष्यवृत्ती (केंद्र पुरस्कृत | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
योजना) (केंद्र हिस्सा) (२२०२७९२१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, 
हर इतर खर्च (०२) संकीर्ण (02) (५० शोतकऱ्यांच्या आयुक्त (शिक्षण) गाव 
आत्महत्या टाळण्यासाठी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मुलांना शैक्षणिक सवलती (२२०२१५१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९९, 
इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्य (००) (०१) आयुक्‍त 
वाताच्या शता nena a मृत आयुक्‍त (शिक्षण) 
६९ ल संस्था / शाळेकरिता पाया feu 20000 
योगाचा कांस केंद्र पुररकृत योजना) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सोयींचा विकास (१००% केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२२०२१६९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९९, 
इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्य (००) (०२) आयुक्त (शिक्षण) 
(go neste ध्ये दर्जात्मक _ देण्याकरिता — महाराष्ट्र राज्य १९८०० 
मदरशांमध्ये त्मक शिक्षण देण्याकरिता योजना | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२२०२14१७८) 
आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ८००, क्रीडा व युवक सेवा) 
sax Ue (02) Hat er Seer ae (क्रीडा व युवक सेवा) 
७१ | इतर खर्च (०२) संकीर्ण (02) (49) ई- कार्यक्रम eS ९०००० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०२४५४) 
सह सचिव / उप सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
ne आयुक्त (शिक्षण) 
७२ | ००१, संचालन व प्रशासन (००) (०२) नवीन विभागीय महाराष्ट्र राज्य ५००० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


कोकण शिक्षण मंडळाची आस्थापना (२२०२५७२) 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, (03) 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेसाठी अनुदाने) आयुक्‍त (शिक्षण) 
७३ मी क ai अंशदान निवृत्ती | महाराष्ट्र राज्य ४९५०० 
(03) (09) जिल्हा परिषदांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
वेतन योजनेसाठी सप्रयोजन अनुदान (२२०२५९९) 
आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, 
७४ | Zoo, इतर खर्च (00) (१०) विद्यार्थ्यांना शौक्षणिक ३४०००० 
साहित्य पुरविणे (२२०२14६७९) सह सचिव / उप सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०७, 
शिक्षक प्रशिक्षण (०२) अशासकीय शिक्षणशास्त्र कनिष्ठ औक 
मत लयात ie san आयुक्‍त (शिक्षण) 
७५ | महाविद्यालयांना सहाय्य (02) (०६) राज्य विज्ञान वहारात शाय गे २५०० 
. . कार्यक्रमांची गया 3 
संस्थांना त्या चालवित असलेल्या अनेक कार्यक्रमांची ञ 
अंमलबजावणी करण्यासाठी सहाय्य (२२०२1८६६) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, 
१०३, प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य आका 
जग त व आयुक्‍त (शिक्षण) 
७६ | (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य महाराष्ट्र राज्य, पुणे १७३००० 
. ww 9 
(09) (१९) 24 टक्के विद्यार्थी कोटायाकरिता शाळांना ञ 
शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे (२२०२८७५) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, आयुक्‍त 
उतर a त्य वार आयुक्‍त (शिक्षण) 
७७ । Coo, इतर खर्च, (00) (११) बाहय यंत्रणेव्दारे सर्व होया याच्या — 
योजनांचे मूल्यमापन करणे महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
योजनांचे मूल करणे (२२०२९८२) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त (शिक्षण) 
Coo इतर खर्च, (००) (Io) उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व्यावसायिकरण (केंद्र हिस्सा ७५ टक्के) (2202/08) 
७८ ९१२४९ 
सह सचिव / उप सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, आयुक्‍त (शिक्षण) 
Coo इतर खर्च, (००) (११ उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व्यावसायिकरण (राज्य हिस्सा २५ टक्के) (22021902) 
७९ रहिवा संप विव ६०८३२ 
सह सचिव / उप सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, ह क 
सोता ता आयुक्‍त आयुक्‍त (शिक्षण) 
८० | संचालन व प्रशासन (००) (04) आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य २३०४३ 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(22021832) 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. 


लेखाशिर्ष 


नियंत्रक अधिकारी 


वितरीत अनुदान । 


ळत 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८०, सर्वसाधारण ००१, 
संचालन व प्रशासन (०० )(०६) महाराष्ट्र शौक्षणिक संस्था 
(शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ अंतर्गत शुल्क 
निर्धारण समिती (२२०२॥४६१) 


आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


३०० 


८२ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ 
शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा 
अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(22021§ 92) 


सह सचिव / उप सचिव 


शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


८६०००० 


८३ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ 
शिक्षक व इतर सेवा, (००) (०२) समग्र शिक्षा अभियान 
(सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा ६०%) (२२०२॥६२१) 


सह सचिव / उप सचिव 


शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१४००००० 


८४ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ 
शिक्षक व इतर सेवा, (००) (०३) जागतिक Thar 
अर्थसहाय्य केल्या जाणाऱ्या राज्यातील शिक्षण 
पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे 
बळकटीकरण (राज्य हिस्सा ४०%) (२२०२०१८) 


सह सचिव / उप सचिव 


शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१९०००० 


८५ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ 
शिक्षक व इतर सेवा, (००) (०४) जागतिक Thar 
अर्थसहाय्य केल्या जाणाऱ्या राज्यातील शिक्षण 
पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे 
बळकटीकरण (STARS) (hs हिस्सा ६०%) 
(२२०२०२७) 


सह सचिव / उप सचिव 


शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


३०५००० 


८६ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०१ 
शासकीय प्राथमिक शाळा (00) (00) (09) राज्यात 
आदर्श शाळा विकसित करणे (२२०२०७२) 


आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


४३३६५ 


८७ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, २०० इतर 
प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम, (००) (०७ नव भारत साक्षरता 
कार्यक्रम (राज्य हिस्सा ४०%) (22025329) 


आयुक्त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२००० 


८८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण, २०० इतर 
प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम, (००) (०८) नव भारत साक्षरता 
कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ६०%) (२२०२३३२) 


आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


४४४६ 


८९ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, १०१ 
शासकीय प्राथमिक झाळा, (००) (०३) राज्यात पीएमश्री 
प्राथमिक शाळा विकसित करणे (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२२०२७६७) 


सह सचिव / उप सचिव 


शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


६५००० 


Kee) 


2202, सर्वसाधारण शिक्षण, 09, प्राथमिक शिक्षण, १०१ 
शासकीय प्राथमिक झाळा, (००) (०२) राज्यात पीएम श्री 
प्राथमिक शाळा विकसित करणे (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के) (२२०२॥<७७६) 


सह सचिव / उप सचिव 


शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


४०५०० 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, १०३ आयुक्‍त (शिक्षण) 
प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य, (०१) | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
हु प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य (०१) वा 
(Qo) मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजना | सह सचिव / उप सचिव 
(राज्यस्तरीय योजना) शालेय शिक्षण व क्रीडा 
(२२०२<८३८) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मागणी क्रमांक ई -३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक ला 
९२ | कल्याण कार्यक्रम (०२) बालवीर व वीरबाला महाराष्ट्र बावन ३२४२ 
छात्रसेना (०२) (03) महाराष्ट्र छात्र सेना (२२०४१३१७) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मागणी क्रमांक ई - ३, २२२५ 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण ८००, इतर | आयुक्‍त (शिक्षण) 
83 खर्च जनजातींच्या _ ह बोली महाराष्ट्र राज्य १७ 
खर्च (००) (00) (02) जनजातींच्या भाषेतील | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पुस्तकांची निर्मिती (२२२५००८३) 
मागणी क्र. ई - 3, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर आयुक्‍त (शिक्षण) 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम १०४, ठेव संलग्न | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (००) (०१) 
ठेव संलग्न विमा योजना - शासकिय भविष्यनिर्वाह आयुक्‍त 
2 निधी (22340829) (क्रीडा व युवक सेवा) i 
8 महाराष्ट्र राज्य, पुणे 8 
सह सचिव / उप सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम १०४, ठेव संलग्न 
विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (००) (०२) आयकर 
वा वदी की अनुदानित आयुक्‍त (शिक्षण) 
९५ | ठेव संलग्न विमा योजनेबद्दल प्रदान - अनुदानित महाराष्ट्रराज्य १००९८ 
ee eee अल ee ee महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अशासकीय मा शाळा आणि त संलग्न 
असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचारी 
(२२३५०४९२) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, 
समाजकल्याण १०४, वृध्द, विकलांग व निराश्रीत आयुक्‍त 
९६ | व्यक्तींचे कल्याण (00) (०२) वृध्द, अपंग आणि न्य 93293 
निराधारांचे कल्याण - अपंगांकरीता एकत्रीकृत शिक्षण गहाण ताज्या री 
(२२३५२९७६) 
a5 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर आयुक्‍त (शिक्षण) ai 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम १०४, ठेव संलग्न | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान | 
विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (००) (०४) 
ठेव संलग्न विमा योजनेबद्दल प्रदान - अनुदानित 
अशासकीय प्राथमिक शाळांतील कर्मचारी 
(२२३५२२२) 
मागणी क्र. ई - ३, २२५१ सचिवालय-सामाजिक सेवा 
2249, सचिवालय-सामाजिक सेवा ०९०, सचिवालय | सह सचिव / उप सचिव 
९८ | (0१) सचिवालय (०१) (09) शालेय शिक्षण व क्रीडा | शालेय शिक्षण व क्रीडा ७९९८८ .४० 
विभाग (दत्तमत) (२२५१००२४) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण) 
२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवा ००३, प्रशिक्षण | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९९ । (०० (00) (09) शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण सह सचिव / उप सचिव ४५०० 
ees) शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मागणी क्रमांक ई -४, ४२०२ शिक्षण, क्रीडा, कला व 
संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च 
४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील आयशा 
भांडवली खर्च, ०१, सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ नाता 
- गावचा i ais महाराषर penne __* | (क्रीडाव युवक सेवा) २००० 
माध्यमिक शिक्षण, (००) (०३) महाराष्ट्र जवाहर महाराष्ट्र राज्य 
माग उतवनमाचिकी महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
बालभवनाचे बांधकाम करणे (४२०२६२१९) 
४२०२, शिक्षण, क्रोडा, कला व संस्कृती यांवरील आयुक्‍त (शिक्षण) 
भांडवली खर्च, ०१, सर्वसाधारण शिक्षण, २०२, | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
माध्यमिक शिक्षण, (००) (०४) शिक्षण उपसंचालक व 
शिक्षण विभागाच्या कार्यालय इमारतीचे बांधकाम व 
- (४२०२६२२८) क्रीडा व युवक सेवा) ४५००० 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सह सचिव / उप सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४२०२, शिक्षण, क्रोडा, कला व संस्कृती यांवरील आणता 
१०२ | भांडवली खर्च, २०२, माध्यमिक शिक्षण (co) (०५) क ८१००० 
सैनिकी झाळांचे बांधकाम (४२०२६४३२३) गहायाठ te पग 
४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील 
भांडवली खर्च, ०१, सर्वसाधारण शिक्षण, २०१, आयुक्त (शिक्षण) 
१०३ २९०००० 
प्राथमिक शिक्षण (००) (०३) राज्यात आदर्श शाळा | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विकसित करणे (४२०२६४९८) 
४२०२, शिक्षण, HIS, कला व संस्कृती यांवरील 
ग भांडवली खर्च, ०१, सर्वसाधारण शिक्षण, २०२, आयुक्त (शिक्षण) प 
माध्यमिक शिक्षण, (००) (०९) राज्यात आदर्श शाळा | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विकसित करणे (४२०२६५०४) 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
मा.क्र. ई - ५, ७६१० शासकीय कर्मचारी इ.कर्ज 
आयुक्त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
ता आयुक्‍त 
७६१०, शासकीय कर्मचारी, इत कर्जे, २०१, क्रीडा व युवक सेवा) 
यी चरवोवणी होगे (क्रीडा व युवक सेवा) 
१०५ | घरबांधणी अग्निमे (००) (00) (०१) घरबांधणी अग्निमे HERS राज्य ३८८४१ 
ees महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(७६१००२५६) ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 
सह सचिव / उप सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
उत्यातता आयुक्‍त 
७६१०, शासकीय कर्मचारी, इत कर्जे, २०२, क्रीडा व युवक सेवा) 
ete ae nee (क्रीडा व युवक सेवा) 
१०६ | मोटार वाहन खरेदी अग्निमे (00) (०१) मोटार वाहन तत ळा २७५ 
खरेदी अग्निमे (9६१००२६५) क. 
सह सचिव / उप सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण) 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आ नी आयुक्‍त 
७६१०, शासकीय कर्मचारी, इत कर्जे, २०४ क्रीडा व युवक सेवा) 
व ता त ती त (क्रीडा व युवक सेवा) 
१०७ | वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्निमे (००) (०१) संगणक हग जगा Yo 
खरेदी SAF (9G 1098) 0100... 
सह सचिव / उप सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सन 2028-2024 या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 


उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व श्तींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 


१) वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजूर करण्यास्तव वेळोवेळी निर्गमित केलेले 


शासन निर्णय / शासन परिपत्रक यामधील विहित सूचना / अटी तसेच मुंबई वित्तीय अधिनियम, १९५९ 
मधील परिशिष्ट-२६ मधील तरतूदी विचारात घेवून, संबंधितांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान रक्कमेच्या 
मर्यादेतच घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यात यावा. यात कोणतीही कसूर होणार नाही याची दक्षता 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


२) दिनांक ०१.०५.२००१ रोजी किवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास 
(दुसर्‍या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्निमाचा लाभ घेता येणार नाही. 

३) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता 
येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही. 

४) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
दरमहा झासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 

५) निधी वितरण करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे पालन करावे. तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिला वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग-२ मधील अटी व शर्तीचे पाळन करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून अनुदान अदा 
करावे. 


६) पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने वेतनावरील निधी वाटपाच्या संदर्भात आव्यक तेथे उच्चस्तरीय 
सचिव समिती / मंत्रीमंडळ यांची मान्यता तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने 
कार्यवाही झाल्याची खात्री करण्यात यावी. 

७) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

८) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आव्यकता आहे Ba तरतूदी 
वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 

९) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु 


नये. 


१०) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाब प्रस्तावाव्दारे तरतूद केलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या निधी 
वितरणाबाबत वित्त विभाग व कार्यक्रम खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग तसेच 
आवर्यकतेप्रमाणे नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास 
विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

११) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने 
प्राप्त करावीत. यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत 
करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित करण्यासाठी सादर 
केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट Cede (Bank 
Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये. 

१२) शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बंक अकाऊंटमध्ये ECS ar 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 
Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

१३) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर 
संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच 

पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 

उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच शासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कुठे cast आहे याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित 
करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank 
Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चाळू वर्षी वित्त विभागाच्या 
अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 

१४) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना 
लाभार्थ्याची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक 
लाभार्थ्याची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्याचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी 
संलग्न करण्यात यावे व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीमनेच (05) व्दारेच 
करण्यात यावे. तसेच, वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी करावयाच्या 
उपाययोजना यांसदर्भात वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७/अर्थबळ, 
दिनांक ०८ जून, २०२२ व दिनांक ०४ मार्च, २०२४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली 
असल्याबाबत संबंधित विभागांनी खातरजमा करावी. 

१५) शिष्यवृत्ती / शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले 
अनुदान इत्यादींची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) ERA करण्यात यावे. अशा बाबी 
आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात याव्यात. 

१६) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्‍यक 
तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्‍यक आहे. नवीन 
कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेशा 
देण्यात येवून काम सुरु करावे व आवश्यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा 
आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

१७) केंद्र पुरस्कृत योजनांबात केंद्र शासनाने वितरीत केळला निधी राज्याच्या एकत्रित 
निधीमध्ये जमा झाल्याची खात्री करण्याबाबत वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण- 
१०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, दिनांक ५ डिसेंबर, २०२३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. यासाठी नस्ती पुन्हा वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची 
आवश्यकता नाही. मात्र, मागील वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चालू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास 
त्यास आवश्यकतेप्रमाणे यथास्थिती नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व 
आदिवासी विकास विभाग तसेच वित्त विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. 

१८) “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका", उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केळी आहे. सदर शासन निर्णय व 
त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तसेच, सदर विभागाने तद्नंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन 
निर्णय / परिपत्रक यामधील सूचनांनुसार व तरतुदींनुसार खरेदी प्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित 
झाल्यानंतर या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचना / अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून 
SERA करण्यात यावीत. खरेदी विषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्या नावाने व इलेक्ट्रॉनिक्स 
क्लिअरन्स सिस्टीमव्दारे (05) अदा करण्यात यावेत. 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 

१९) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी 
ज्या Surtees जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या 
लेखाशिर्षाखालील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये. 

२०) विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी 
खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, स्वीय प्रपंजी लेख्याखाली विभागांकडे sara मोठया प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे 
दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घालून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास 
तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवळेला असल्यास त्याचे 
बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. 

२१) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य 
प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित 
करण्यात येऊ नये. 

२२) उपरोक्‍त अटी व शर्ती बरोबरच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय 
नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी / शर्तीचे पालन करणे आवश्‍यक 
राहील. 

२३) निधीचे वितरण करताना लोकसभा निवडणूक - २०२४ च्या आदर्श आचारसंहितचे पालन 
होत आहे, याबाबत खात्री करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिलळा मधील उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त 
विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१ एप्रिल, २०२४ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४०३१९०९२८९१२१ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOVIND BALU KAMBLE 
Date: 2024.04.03 19:42:51 +05'30' 


(गोविंद कांबळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२४/(३५/२४)/अर्थसंकल्प 


४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

qo. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

११. मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

१२. अप्पर मुख्य सचिव (क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१३. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 

१५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

१६. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

२३. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२५. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२७. सर्व क्रीडा उपसंचालक 

२८. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

२९. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

३०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

३१. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

३२. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

३३. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-९ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

३४. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३५. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


4 


— 


— 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


